व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील 
मुख्याद्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा किंवा 
प्राचार्य किंवा उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 
किंवा सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, गट-ब (तांत्रिक) 
(राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा या पदावरील 
अधिकाऱ्यांचे वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षानंतर सेवा 
पुनर्विलोकन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय: पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.८०/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: २९ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ:-(१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एळपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, 
दिनांक १० जून, २०१९. 
(२) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.०१/ 
व्यशि-१, दिनांक ०७ जानेवारी, २०२२. 
(३) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण CASAS, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.०३/आस्था-१/४९/५४ पुनर्विलळोकन/२०२२/४०, दिनांक २८ मार्च, २०२२. 


प्रस्तावना: 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ च्या नियम १० (४) व नियम ६५ अनुसार सार्वजनिक 
हितास्तव अकार्यक्षम व संशयास्पद सचोटीच्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० 
वर्ष अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी, त्यांचे सेवा पुनर्विलोकन करून त्यांना शासन सेवेतून 
मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करावे असे शासनाचे धोरण आहे. त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र. (१) 
येथील दिनांक १० जून, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सेवा पुनर्विलोकनासंबंधी कार्यपध्दती व 
सर्वसाधारण सूचना विहित केल्या आहेत. त्यास अनुसरून व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) (तांत्रिक/अतांत्रिक) संवर्गातील अधिकारी यांच्या सेवा 
पुनर्विलोकनाकरिता या विभागाच्या संदर्भ क्र.(२) येथील दिनांक ०७ जानेवारी, २०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखाली विभागीय पुनर्विलोकन समिती गठीत करण्यात आली आहे. 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील मुख्याद्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा किंवा 
प्राचार्य किंवा उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किंवा सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, गट-ब (तांत्रिक) 
(राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे 
अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी त्यांचे सेवापुनर्विलळोकन करण्यासाठीचा विहीत प्रस्ताव 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या संदर्भ क्र. (३) येथील 
पत्रान्वये प्राप्त झाला होता. सदर प्रस्ताव प्रधान सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
यांच्या अध्यक्षतेखालील विभागीय पुनर्विलोकन समितीस चक्रीय पध्दतीने व सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेस्तव 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.८०/व्यशि-१ 


सादर करण्यात आला. विभागीय पुनर्विलोकन समितीने सदर अधिकाऱ्यांच्या सेवेचे मूल्यमापन करून केलेल्या 
शिफारशीनुसार ज्या अधिकाऱ्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे 
अगोदर घडेल त्यावेळी सेवेत राहण्यासाठी पात्र ठरविले आहे त्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

विभागीय पुनर्विलोकन समितीने केलेल्या शिफारशीस अनुसरुन व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयातील मुख्याद्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा किंवा प्राचार्य किंवा उपप्राचार्य, औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था किंवा सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, गट-ब (तांत्रिक) (राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा या 
संवर्गातील सोबत जोडलेल्या प्रपत्रामध्ये नमूद केलेल्या एकूण १०८ अधिकाऱ्यांची सेवा त्यांच्या वयाच्या 
५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यानंतर चालू ठेवण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२. सोबत, जोडलेल्या प्रपत्रामध्ये नमूद अधिकाऱ्यांची सेवा त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ वर्षानंतर किंवा 
अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झालेनंतर पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता मिळाल्याबाबतची नोंद त्यांच्या 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२९१५५९५१०९०३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

PRADEEP SAHEBRAO णा कन 


5.4.20=12a2d958f75709e9720b38b5349dae 1 6ef85e08a9 1 e69f77d8b94222ab 


9dc13c, postalCode=400032, -Maharashti 
H | VTA R E I ber=415BAA8242ED5D99644FE 1533246B0A85DC3D52848FB6CE23F 
47DAF8D647AESA, PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 


Date: 2024.02.29 16:08:52 +05'30' 


(प्रदीप सा. Brace) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), १/२, मुंबई/नागपूर. 

२) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

3) आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय) 

४) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुलुंड, मुंबई-८१. 

4) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/ पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ 
अमरावती/ नागपूर. 

६) संबंधित अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

७ निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.८०/व्यशि-१ 


शासन निर्णय: पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र. ८०/व्यशि-१, दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०२४ सोबतचे प्रपत्र 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालयांतर्गत मुख्याद्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा किंवा प्राचार्य 
किंवा उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किंवा सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, गट-ब (तांत्रिक) (राजपत्रित), 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा या संवर्गातील वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षानंतर किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झालेनंतर 


सेवा पुढे चाळू ठेवण्यास पात्र ठरलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी:- 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव 
| 9 श्री. एस. सी. राठोड ३६ | at. व्ही. एम. प्रभुणे 

Q श्री. एम. एस. चकोर ३७ _ | tl. SIR. एम. कुदळे 

3 | all. आवटे जोहर सय्यद गफूर ३८ | श्री. एस. व्ही. पाटील 

४ | श्री. व्ही. आर. घागरे ३९  । श्री. संजय प्रल्हाद महल्ले 
4 श्री. डब्ल्यू. व्हे. कोठेकर ४० | at. डी. एच. गुरव 

६ श्री. ए.आर. राजपूत ४१ श्रीम. एस. व्ही. खोब्रागडे 
७ | AMV. डी. गायकवाड ४२ | ait. आर.टी. मुळे 

८ | श्री.आर. एस. खोजे ४३ श्री. ए. एम. चौधरी 

९ श्री. डी. एम. कोठवदे ४४ | St. me. डी. बागडे 
See | o श्री. ne. चौधरी ४५ | ft. पी. बी. भंडारे 

शि ल q श्री. डी. एम. राठोड ४६ | Sil. आर. एम. राठोड 
१२ श्री. एस. व्ही. Hae ४७ | श्री. एस. एम. राठोड 
१३ | att. आर. एस. संख्ये ४८ | श्री. एस. एल. वानखेडे 
१४ | श्री. एस. एल. गोसावी ४९ | att. Of. डी. पाटील 

१५ श्री. तिमार्थ्या शरद मिसाळ yo | aft. डी. एल. गायधनी 
१६ | ot. व्ही. एम. लाकडे ५१ श्री. vad. तिघरे 

१७ | Sit. एम. बी. गायकवाड ५२ | aft. पी. टी. पळसकर 
१८ | श्री. एस. आर. तेलतुमडे ५३ श्री. व्ही. डी. राठोड 

१९ । श्री. एस. बी. गोतपगार ५४ श्री. एन. एन. लवटे 

२० _ | ah. यू. के. सूर्यवंशी gy | श्री.पी.ए. चोरे 

२१  । श्री. विनोद निळकंठ खेवळकर ५६ श्री. के. जी. चांदेकर 

२२ श्री. आर. ई. शोळके ५७ | att. आर.डी.आवडे 

23 | श्री. एच. टी. राजूरकर ५८ | श्री. एन.एन.आहेरकर 
२४ | SH. एस. आर. ठोकरे ५९ ।श्री.एस.एन.परदेशी 

२५ | at. एस. पी. नागरे ६० | St. एस.बी. घोंगडे 

२६ श्री. के. एन. एस. eT ६१ श्री. व्ही.आर.पडोळे 

२७ श्री. जी. जी. पाटणूरकर ६२ | at. पी.जी.सातपुते 

२८ | at. डी. एच. लोंढे ६३ | श्री. सुजय दिवाकर रहाटे 
29 श्री. डी. एन. गरदडे ६४ | St. आर.एन.वागद्रे 

३० श्री. डी. एम. पुंड ६५ | श्री. आर.एस.कहाळे 
३१ | att. सी. एस. राऊत ६६ | at. ए.बी.देव 

३२ ।सौ.जे.व्ही. ard ६७ श्री. एन.एस.किलनाके 
३३ _ | ait. विलास बाबुराव नालंदे ६८ | a. एम.एस.गुरव 

३४ | SH. व्ही. डी. टिकोले ६९ | श्री. एस.एम.मांगलेकर 
३५ _ श्री. वाय. के. कुलकर्णी ७० _ श्री. एस.के.बोरकर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.८०/व्यशि-१ 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव 
७१ | ait. बी.एन. तुमडाम ९० | श्री. ए.एस.त्रिचुरकर 

७२ | श्री. आर.जे.नेमाडे ९१ । श्री. व्ही.के.पडवळ 

७३ | at. आर.बी.वानखेडे ९२ श्री. एम.एस.राजपुत 

७४ | श्री. आर.यु.राठोड ९३ | at. Waa tg 

७५ श्री. बी.एस.कंदोई ९४ श्री. एस.ओ.बनगे 

७६ श्री. ए.एम.बामणे ९५ श्री. व्ही.डब्ल्यु.राजूरकर 
७७ | श्री. के.डी.फुटाणे ९६ । श्रीमती.व्ही.आर.पाटील 
७८ श्री. बी.के.कोळेकर ९७ | श्री. संजय विश्वनाथ गौरशेटे 
७९ | ait. सुभाष ईश्वर भोसले ९८ ail. प्रदिपकुमार ज्ञा.पवार 
८० | श्रीमती.एम.आर.गुढे ९९ | att. डी.एम.पाटील 

८१ | श्री. एम.एम.बीडकर ।_१०0_| oo) | श्रीमती.एस.डी.दळवी 

८२ | Ft. एस.एस.पाटबागे शि. 09) श्री. के.एन.सोनपिपरे 

८३ | श्रीमती.अ.रा.चवाळे १०२ | श्री. एस.के.जाधव 

८४ | श्री.पदमाकर काशीनाथ सोनावणे १०३ | श्री. आर.व्ही.पळवेकर 

८५ । श्री. ए.एस.सोळंके १०४ | ai. ए.बी.लोहार 

८६ | श्री. एस.एस.ढेगळे १०५ | Sth. जी.एन.काळे 

८७ श्री. एस.जी.गोसावी १०६ । श्री. रामदास प्र.नाईकनवरे 
८८ श्री. सी.सी.देशापांडे १०७ | श्री. डी.आर.बोबडे 

८९ श्री. ए.डी.जाधवर १०८ | श्री. एस.एस.उड्डानशिवे 


kkk 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


